केंद्र पुरस्कृत राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियानांतर्गत 
कार्यक्रमांसाठी सामाजिक fears घटकाकरीता 
(SCSP) सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षामधील केंद्र 
हिऱ्ड्यापोटी लेखाशीर्ष २२१०७५९२ ३१ अंतर्गत 
रु.६३५९.०० लक्ष व ३५ अंतर्गत रू. ४५९.०० लक्ष 
तसेच राज्य हिस्सा लेखाशीर्ष २२१०७६०९ ३१ 
अंतर्गत रु.३९१७.४५ लक्ष व ३५ अंतर्गत रू. ३०६.०० 
लक्ष इतका निधी वितरीत करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः बियुडी -१३२४/प्र.क्र.१२४/आरोग्य-७ 
१० वा मजला, गोकुळदास तेजपाल रूग्णालय संकूल इमारत 
नवीन मंत्रालय, मुंबई Yoo ००१. 
दिनांक : २१ मार्च, २०२४ 


संदर्भ:- 
शासन निर्णय क्रमांक : बियुडी-१३२४/प्र.क्र.१२४/आरोग्य-७, दिनांक २० मार्च, २०२४ 
शुध्दीपत्रक :- 
संदर्भाधीन दिनांक २०.०३.२०२४ च्या शासन निर्णयाच्या वाचा येथील संदर्भ क्र.५ येथे नमूद 
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, क्र.अर्थसं-२०२३/प्र.क्र.४०/अर्थ-३, दिनांक ८.१२.२०२३ 
च्या ऐवजी “झासन परिपत्रक, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, क्र.विघयो- 
२०२४/प्र.क्र.६१/अर्थसंकल्प, दिनांक १२.०३.२०२४” असे वाचावे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक के ताक २०२४०३२०१७१९००१४१७ असा आहे . हा 
शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
Digitally signed by RAJENDRA VITTHAL KUDALE 
RAJ F N D RA DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
ou=PUBLIC HEALTH DEPARTMENT, 
2.5.4.20=b5 1 2f7ff8b758d60a4598c24a36386a4 
V | TT H A | 805881cbcea84410a43526338ca5896f, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 
serialNumber=92FCD41179A2BA99BFFA75CBE 
0C90685A327C8ACC0593DB3D1CCAD3F24BA6 
K U D A | F 315, cn=RAJENDRA VITTHAL KUDALE 
Date: “राजेंद्र 3.21 “कुंडली +Q5'30' 


अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 


१. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयत), महाराष्ट्र- १, मुंबई/ महाराष्ट्र-२, नागपूर. 


शासन निर्णय क्रमांकःबियुडी-१३२२/प्र.क्र.१९/२२/आरोग्य-७ 


२. महालेखापाल, (लेखा परिक्षा ), महाराष्ट्र- १, मुंबई/ महाराष्ट्र-२, नागपूर. 

३. आयुक्त (आरोग्य सेवा) तथा संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई. 

४. संचालक, आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई. 

५. सहसंचालक (अर्थ व प्रशासन), आरोग्य सेवा, पुणे . 

६. सहाय्यक संचालक (अर्थ व प्रशासन), आरोग्य सेवा, पुणे 

७. प्रशासकीय अधिकारी (आहरण व संवितरण अधिकारी), आरोग्य सेवा संचालनालय, 
मुंबई. 

८. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

९. निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई. 

१०. सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग(अर्थसंकल्प/विघयो), मंत्रालय, मुंबई. 

११. वित्त विभाग (व्यय-१४/ अर्थसंकल्प), मंत्रालय, मुंबई. 

१२.कार्यासन अर्थसंकल्प/लेखा, सार्वजनिक आरोग्य विभाग . 

१३. निवडनस्ती (आरोग्य-७) . 


पृष्ठ २ पैकी २ 


